राज्यातील वीज चोरी प्रकरणास आळा 
घालण्यासाठी ६ ठिकाणी निर्माण केलेली विठोष 
पोलीस ठाणी बंद करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-१२१५/प्र.क्र.०५ /पोल-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २२ फेब्रुवारी, २०१८. 


वाचा :- 

१) शासन निर्णय, गृह विभाग, पीओएस-३६०३/१२/प्र.क्र.१७/पोल-३, दि.३१.०१.२००६. 

२) मा.मुख्यमंत्री महोदय यांच्या अध्यक्षतेखाली तसेच मा.मंत्री (ऊर्जा) व मा.राज्यमंत्री (ऊर्जा) महोदयांच्या 
उपस्थितीत वीज चोरीचे गुन्हे नोंदविण्यासंदर्भात दिनांक ०६.०९.२०१६ रोजी झालेल्या बैठकीचे 
इतीवृत्त. 

3) अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक (महावितरण) यांचे पत्र क्र.सुवअं/अंमळ/००२७७, 
दि.१५.०३.२०१७. 

४) कक्ष अधिकारी (पोल-१३), गृह विभाग, मंत्रालय यांचे पत्र क्र.बेठक-१२१६/प्र.क्र.४९०/पोल-१३, 
दि.२४.०४.२०१७. 

५) अपर पोलीस महासंचालक व संचालक, मराविमं सुत्रधारी कं., महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.संचाळक (सुवआ)/मराविमंसूकं/४०, दि.१४.०६.२०१७. 

६) अपर पोलीस महासंचालक (का. व सु), पोलीस महासंचाळक कार्यालय यांचे पत्र 
क्र.पोमसं/२४/३४/वीज चोरी/२१३/२०१५, दि.२९.०८.०१७. 

प्रस्तावना :- 


उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.१ येथे नमूद दिनांक ३१.०१.२००६ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील वीज 
चोरी प्रकरणास आळा घालण्यासाठी ६ ठिकाणी विशेष पोलीस ठाणी निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आलेली 
आहे. मा.मुख्यमंत्री महोदय यांच्या अध्यक्षतेखाळी तसेच मा.मंत्री (ऊर्जा) व मा.राज्यमंत्री (ऊर्जा) महोदयांच्या 
उपस्थितीत वीज चोरीचे गुन्हे नोंदविण्यासंदर्भात दिनांक ०६.०९.२०१६ रोजी बैठक आयोजीत करण्यात आली 
होती. सदर बैठकीमध्ये मा.मुख्यमंत्री महोदय यांनी “सद्यस्थितीत अस्तित्वात असलेली महावितरणची सहा विशेष 
पोलीस ठाणी बंद करण्यात यावेत. तसेच राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात ज्या ठिकाणी वीज चोऱयांचे प्रमाण जास्त 


आहे SAM भागातील २-३ पोलीस स्टेशन निवडून त्या ठिकाणी जिल्ह्यातील वीज चोरींची सर्व प्रकरणे दाखल करुन 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : संकिर्ण-१२१५/प्र.क्र.०५/पोल-३ 
घेण्यात यावेत असे आदेश गृह विभागाने काढावेत. त्याकरीता महावितरणने आवश्‍यक माहिती गृह विभागास 


तात्काळ सादर करावी” असे निदेश दिले आहेत. अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक (महावितरण) यांनी उपरोक्त 
संदर्भाधिन क्र.३ येथे नमूद दिनांक १५.०३.२०१७ च्या पत्रान्वये महाराष्ट्र राज्यातील जिल्हानिहाय पोलीस 
उपविभागानुसार हद्द निश्चित करुन निवडण्यात आलेल्या पोलीस ठाण्याची (वीजचोरीचे गुन्हे दाखल करावयाची हद्द 
निश्चित करुन) माहिती सादर केली होती. कक्ष अधिकारी (पोल-१३), गृह विभाग यांनी उपरोक्त संदर्भाधिन क्र.४ येथे 
नमूद दिनांक २४.०४.२०१७ च्या पत्रान्वये अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक (महावितरण) यांनी उपरोक्त प्रमाणे 
सादर केलेली माहितीच्या अनुषंगाने अभिप्राय सादर करण्याबाबत पोलीस महांचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना 
विनंती केली होती. अपर पोळीस महासंचाळक (का. व सु.), पोलीस महासंचालक कार्यालय यांनी प्रस्तूत प्रकरणी 
उपरोक्त संदर्भाधिन क्र.६ येथे नमूद दिनांक २९.०८.२०१७ च्या पत्रान्वये अभिप्राय सादर केळे आहेत. तसेच सोबत 
अपर पोलीस महासंचालक व संचालक, मराविमं सुत्रधारी कं., महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या उपरोक्‍त संदर्भाधिन 
क्र.५ येथे नमूद दिनांक १४.०६.२०१७ च्या पत्राची प्रत सादर केली आहे. अपर पोलीस महासंचालक व संचालक, 
मराविमं सुत्रधारी कं. यांनी उपरोक्‍त पत्रान्वये पोळीस महासंचालक कार्यालयाशी चर्चा करुन सर्व संबंधीत 
कार्यालयांकडून प्राप्त झालेल्या माहितीच्या आधारे पोलीस ठाण्यांची सुधारीत यादी सादर केली आहे. मा.मुख्यमंत्री 
महोदय यांनी प्रस्तूत प्रकरणी उपरोक्त प्रमाणे दिलेले निदेश व पोलीस महासंचासळक कार्यालयाकडून वरील 
प्रमाणे प्राप्त झाळेला प्रस्ताव लक्षात घेता, उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.१ येथे नमूद दिनांक ३१.०१.२००६ च्या शासन 
निर्णयान्वये राज्यातील वीज चोरी प्रकरणास आळा घालण्यासाठी ६ ठिकाणी निर्माण केलेली विशेष पोलीस ठाणी 
बंद करण्याची व राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात ज्या ठिकाणी वीज चोऱयांचे प्रमाण जास्त आहे अशा भागातील २-३ 
पोलीस स्टेशन निवडून त्या ठिकाणी जिल्ह्यातील वीज चोरींची सर्व प्रकरणे दाखळ करुन घेण्याबाबत पोलीस 
उपविभाग निहाय हद्दनिश्चिती करण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने शासनाने 
खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 
शासन [नणय निर्णय :- 

उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.१ येथे नमूद दिनांक ३१.०१.२००६ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील वीज चोरी 
प्रकरणास आळा घालण्यासाठी ६ ठिकाणी निर्माण केलेली विशेष पोलीस ठाणी बंद करण्यास शासन मान्यता 


देण्यात येत आहे. 
पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : संकिर्ण-१२१५/प्र.क्र.०५/पोल-३ 


तत्सम बाबींसंदर्भात दाखल असलेले गुन्हे प्रस्तूत प्रकरणी स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येणाऱ्या अधिसुचनेमध्ये 
नमूद संबंधीत पोलीस ठाण्याकडे वर्ग करण्याची कार्यवाही संबंधीत पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी यांनी करावी. 
उपरोक्त कार्यवाही सदर झासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून २ महिन्याच्या कालावधीमध्ये पुर्ण करणे 
आवश्यक राहील. तसेच सदर कालावधीसाठीमध्ये होणारा आवर्ती व अनावर्ती खर्च महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण 
कंपनी मर्या. यांच्याकडून वसूल करण्यात यावा. 

३. उपरोक्त प्रमाणे गुन्हे हस्तांतरणाची कार्यवाही पुर्ण झाल्यानंतर सदर ६ विशेष पोलीस ठाण्यांसाठी निर्माण 
करण्यात आलेली पोलीस अधिकारी/कर्मचारी यांची पदे इतरत्र वर्ग करण्याबाबत पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई यांच्याकडून प्रस्ताव मागवून पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. 

४. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात ज्या ठिकाणी वीज चोऱयांचे प्रमाण जास्त आहे अशा भागातील २-३ पोलीस 
ठाणी निवडून त्या पोलीस ठाण्यामध्ये जिल्ह्यातील वीज चोरींची सर्व प्रकरणे दाखल करुन घेण्याबाबतची पोलीस 
उपविभाग निहाय हद्दनिश्चितीची अधिसुचना स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०२२२१७५३२९५९२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Dhiraj K Abhang 


h | 1 K DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 

7 | aj ou=Home Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b83edfcbaa0fddb5983e8303bccd9 


a96ef7cc55853b8b449ff8dc53d69f1618d, 
A b h a Nn Q cn=Dhiraj K Abhang 
Date: 2018.02.22 17:54:11 +05'30' 
(धीरज कां. अभंग) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 
प्रत, 
१. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


३. मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद, विधान मंडळ, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : संकिर्ण-१२१५/प्र.क्र.०५/पोल-३ 


. मा.विरोधी पक्षनेता, विधान सभा, विधान मंडळ, मुंबई. 
. मा.मंत्री (उर्जा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा.राज्यमंत्री,गृह (शहरे) यांचे खाजगी सचिव. 

. मा.राज्यमंत्री,गृह (ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव. 


८. मा.राज्यमंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


क; 
छ 


Oo 
~ 
— 


२४ 


. मा.मुख्य सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 

.अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. प्रधान सचिव, उदयोग, उर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

. प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक (महावितरण), प्रकाशगड, वांद्रे (पुर्व), मुंबई. 
. अपर पोलीस महासंचालक व संचालक, मराविमं सुत्रधारी कं., महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
. महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा व लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 

. पोळीस आयुक्त, ठाणे/पुणे/नाशिक/नागपूर. 

. पोलीस अधीक्षक, जालना/लातूर. 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/पुणे/नाशिक/नागपूर/जालना/लातूर. 

. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई. 

. उप सचिव (पोल-१३), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


वित्त विभाग (व्यय-७)/वित्तिय सुधारणा-१/आ.पु.क. 


२५.निवड नस्ती, पोल-३. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


